Reg.No. NPCITY/ 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २५ ] 


ते 


बुधवार , जुलै १९-२५,२०१८ / आषाढ २८ - श्रावण ३ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग 


एक- अ - अमरावती 


विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १०६ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक १६७९-वियो.नांदुरा (मुळ हद्द + वाढीव हद्द)-२०१८. 

नांदुरा नगर परिषद क्षेत्राच्या मूळ हद्दीची सुधारित विकास योजना मा . संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील अधिसूचना 
क्र . वि.यो. नांदुरा (सु .)-११-८७-टीपीव्ही-६-८६९ ७, दिनांक ३१-१२-१९ ८८ अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १-४-१९ ८ ९ पासून अंमलात आलेली 
आहे . आता शासनाचे नगर विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र . एमयुएन २०१४-प्र.क्र . १- नवि-१८ , दिनांक २७-१-२०१६ अन्वये शासनाने 
नांदुरा नगर परिषद क्षेत्राची हद्द वाढ मंजूर केलेली आहे ; 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३८ अन्वये विकास योजना ज्या तारखेस अंमलात आलेली असेल त्या तारखेपासून 
२० वर्षात नियोजन प्राधिकरणास नव्याने सर्वेक्षण करून विकास योजना सुधारित करण्याबाबतची तरतूद आहे. उक्त अधिनियमाचे कलम २१ च्या 
तरतुदीनुसार नव्याने गठीत नगर पंचायत / नगर परिषद क्षेत्राची विकास योजना तयार करून , ती गठीत 

झाल्यापासून 

तीन वर्षाच्या आत शासनास 
मंजुरीस्तव सादर करणे आवश्यक आहे. 

सद्यःस्थितीतील मूळ हद्दीची सुधारित विकास योजना मंजूर होवून २० वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेला असल्याने, नांदुरा नगर परिषद क्षेत्रासाठी मूळ 
हद्दीची २ री सुधारित विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे . तसेच नांदुरा नगर परिषद क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या वाढीव हद्दीतील 
क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे. 


नांदुरा शहराची विकासाची दिशा व इतर परिस्थिती लक्षात घेवून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ च्या तरतुदीनुसार नांदुरा 
नगर परिषद क्षेत्राच्या मूळ व वाढीव हद्दीकरीता सर्वेक्षण करून , मूळ व वाढीव हद्दीची एकत्रित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा नांदुरा नगर 
परिषदेने सर्व साधारण सभा दिनांक २८-५-२०१८ मधील ठराव क्र . ६ अ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३८ , २३( १) व २१ अन्वये जाहिर करण्याचे 
ठरविले आहे. ; 


नगर परिषद नांदुरा ची विद्यमान हद्द ( मूळ हद्द + वाढीव हद्द ) ज्यासाठी एकत्रित विकास योजना तयार करावयाची आहे ती दर्शविणारा नकाशा, 
अध्यक्ष , नगर परिषद , नांदुरा यांच्या स्वाक्षरीसह साक्षांकित करून नागरिकांचे अवलोकनार्थ नगर परिषद , नांदुरा कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी 
कामकाजाच्या वेळी 

खुला 

ठेवण्यात आलेला आहे. 
अ .- एक - अ - १-१६११). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १९ ४० 


त्यावर ज्या नागरिकांचे काही आक्षेप अगर सूचना असतील त्यांनी ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० दिवसांच्या आत, त्यांचे आक्षेप अगर सूचना लेखी स्वरुपात नगर परिषद , नांदुराकडे सादर कराव्यात . विहीत कालावधीत प्राप्त झालेल्या सर्व 
आक्षेप/ सूचनांचा नगर परिषद , नांदुरा योग्य तो विचार करील . 


HIGET : 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


(31910 ), 

372 & T , 
नगर परिषद , नांदुरा . 


HTT 9-34 ( 37. f . g.), 7. 9. 27., 37. 56.900 . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


No. 1679 -DP-Nandura-(O.L. + E.L .) -2018. 


Under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , the revised 
Development Plan of Nandura has been sanctioned by Director of Town Planning, Maharashtra State , 
Pune vide Notification No. D.P. Nandura (R )-11-87 - T.P.V. -6-8697 , Dt. 31-12-1988 and has come in force 
with effect from Date 1-4-1989 . 

Now , the extended Municipal Limits of the Nandura Municipal Council has been sanctioned by the 
Urban Development Department videGovt. Notification No.MUN - 2014 - C.R.1 -UD - 18 , dated 27-1-2016 . 

As per provisions under Section 38 of Maharashtra Regional And Town Planning Act , 1966 , at least 
once in twenty years from the date of coming in force of the sanctioned Development Plan , the Planning 
Authority may take up the 2nd revision of such Development Plan and as per provisions under 
Section 21 ofMaharashtra Regional And Town Planning Act , 1966 , the Planning Authority shall not later 
than three years from the date of its constitution , submit the draft Development Plan to the State 
Government of sanction . 


Taking into the consideration , the trend of development and other circumstances etc. Municipal 
Council , Nandura vide General Body Resolution No. 6A , Dt. 28-5-2018 has decided to declare its inten 
tion to prepare Development Plan Nandura for entire Municipal Limits of Nandura Town (Original limits 
+ Extented limits ) as per Section 38,23 ( 1) and 21 of the Maharashtra Regional And Town Planning Act, 
1966 . 


The map duly signed by the President, Municipal Council, Nandura showing the entire Municipal 
Limits of Nandura Municipal Council (Original limits + Extended limits) for which the Development Plan 
is to be prepared kept open in office of the Municipal Council, Nandura for inspection of public during 
office working hours in working days . 

The objections or suggestions if any regarding the aforesaid map are invited in writing within a 
period of sixty (60 ) days from publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . All the 
objections / suggestions received within the stipulated period shall be considered by the Municipal Council , 
Nandura . 


Nandura : 
Dated the 6th July 2018 . 


(Illegible ), 

President, 
Municipal Council , Nandura . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८ - श्रावण ३, शके १९ ४० 


३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


१३ 


गुरुवार , जुलै १२ , २०१८ / आषाढ २१ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ४७ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका- १ -नप्राप - कावि -८६५-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती ( अध्यक्षाची निवडणूक ) १९ ८१ चे नियम ७- अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश 
देशमुख , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , महागाव नगर पंचायतीच्या दिनांक २५ मे २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या 
अध्यक्ष पदाचेनिवडणुकीमध्ये , खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव शेरा ( जर जागा राखीव 

असेल कोणासाठी ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
सौ . राजनकर सरस्वती श्रीराम अनुसूचित जाती (महिला) 


तर , 


१ 


यवतमाळ : 
दिनांक ५ जुलै २०१८ . 


डॉ . राजेश देशमुख, 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No.Ak- 1 - MCA- W.S. - 865-2018. 


In exercise of the power vested in me under Section 7 - A of the Maharashtra Municipal Councils , NagarPanchayats 
( President Election ) Rules 1981 , 1, Dr. Rajesh Deshmukh , Collector, Yavatmal hereby publish the name of the person 
who has been declared elected as President of the Nagar Panchayat,Mahagaon in the election held on 25th May 2018 
asbelow . 


SCHEDULE 


Sr. 


Name of the President elected 


Remarks (Whether the seat 
is reserved and if so for whom ) 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 
Rajankar Saraswati Shriram 


( 3 ) 
Scheduled Caste (Women ) 


1 


Yavatmal : 


Dr. RAJESH DESHMUKH, 


Dated the 5th July 2018 . 


Collector, Yavatmal. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका - १ - नप्राप - कावि - ८६६-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , डॉ . राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , महागाव नगर पंचायतीच्या दिनांक २५ मे २०१८ रोजी घेण्यात 
आलेल्या उपाध्यक्ष पदाचेनिवडणुकीमध्ये, खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव शेरा ( जर जागा राखीव 

कोणासाठी ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


असेल तर , 


१ 


श्री . सुरोशे शैलेशकुमार दिलीपराव 


निरंक 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


दिनांक ५ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८ - श्रावण ३, शके १९ ४० 


५ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५० . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No.Ak - 1 - MCA- W.S.- 866-2018. 


In exercise of the power vested in me under Section 51- A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats (Vice President Election ) Rules 1981, 1, Dr. Rajesh Deshmukh , Collector, Yavatmal hereby publish the 
name of the person who hasbeen declared elected as Vice President of the Nagar Panchayat,Mahagaon in the election 
held on 25th May 2018 as below. 


SCHEDULE 


Sr. 


Name of the Vice President 


No. 


elected 


Remarks (Whether the seat is 
reserved and if so for whom ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 
Suroshe Shileshkumar Diliprao 


1 


Nil 


Yavatmal : 


Dr. RAJESH DESHMUKH, 


Dated the 5th July 2018 . 


Collector, Yavatmal. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ५१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका - १- नप्राप- कावि -८६ ९ - २०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती ( अध्यक्षाची निवडणूक ) १९ ८१ चे नियम ७- अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश 
देशमुख , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , मारेगाव नगर पंचायतीच्या दिनांक २३ मे २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या 
अध्यक्ष पदाचे निवडणुकीमध्ये, खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव शेरा ( जर जागा राखीव 

कोणासाठी ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
सौ . रेखा शरद मडावी 

अनुसूचित जमाती 


असेल तर , 


१ 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक ५ जुलै २०१८ . 


अ .- एक- अ -२ ( १६११) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२. 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No.Ak- 1 - MCA- W.S. - 869-2018. 


In exercise of the power vested in me under Section 7 - A of the Maharashtra Municipal Councils , NagarPanchayats 
( President Election ) Rules 1981 , 1, Dr. Rajesh Deshmukh , Collector, Yavatmal hereby publish the name of the person 
who has been declared elected as Presidentof the Nagar Panchayat, Maregaon in the election held on 23rd May 2018 
as below . 


SCHEDULE 


Sr. 


Name of the President elected 


No. 


Remarks (Whether the seat 
is reserved and if so for whom ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 
Rekha Sharad Madavi 


1 


Scheduled Tribe 


Yavatmal : 


Dr. RAJESH DESHMUKH , 


Dated the 5th July 2018 . 


Collector, Yavatmal. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५३. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका- १ - नप्राप - कावि - ८६८-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , मारेगाव नगर पंचायतीच्या दिनांक २३ मे २०१८ रोजी घेण्यात 
आलेल्या उपाध्यक्ष पदाचे निवडणुकीमध्ये, खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ.क्र . निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव शेरा ( जर जागा राखीव 

कोणासाठी ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


असेल तर , 


१ 


श्री . गजानन भाऊराव कनाके 


निरंक 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 


दिनांक ५ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८ - श्रावण ३, शके १९ ४० 


७ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५४ . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No.Ak - 1 - MCA- W.S.- 868-2018. 


. 


In exercise of the power vested in me under Section 51- A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats (Vice President Election ) Rules 1981, 1, Dr. Rajesh Deshmukh , Collector, Yavatmal hereby publish the 
name of the person who has been declared elected as Vice President of the Nagar Panchayat, Maregaon in the election 
held on 23rdMay 2018 as below. 


SCHEDULE 


Sr. 


Name of the Vice President 


No. 


elected 


Remarks (Whether the seat is 
reserved and if so for whom ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 
Gajanan Bhaurao Kanake 


1 


Nil 


Yavatmal : 


Dr. RAJESH DESHMUKH , 


Dated the 5th July 2018 . 


Collector, Yavatmal. 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ.वि.पु.) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका- १- नप्राप - कावि -८ ९१-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती ( अध्यक्षाची निवडणूक ) १९ ८१ चे नियम ७- अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . राजेश 
देशमुख , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , राळेगाव नगर पंचायतीच्या दिनांक २५ मे २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या 
अध्यक्ष पदाचे निवडणुकीमध्ये, खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव शेरा ( जर जागा राखीव 

कोणासाठी ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
सौ . माला प्रफूल खसाळे 

खुला ( महिला ) 


अ . क्र . 


असेल तर , 


१ 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


दिनांक ५ जुलै २०१८. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८- श्रावण ३ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५६. 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No.Ak- 1 - MCA- W.S.- 891-2018. 


In exercise of the power vested in me under Section 7 - A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
( President Election ) Rules 1981 , I, Dr. Rajesh Deshmukh , Collector, Yavatmal hereby publish the name of the person 
who has been declared elected as President of the Nagar Panchayat, Ralegaon in the election held on 25th May 2018 
asbelow . 


SCHEDULE 


Sr. 


Name of the President elected 


No. 


Remarks (Whether the seat 
is reserved and if so for whom ) 

( 3 ) 
General(Women ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Mala Praful Khasale 


Yavatmal : 


Dr. RAJESH DESHMUKH , 


Dated the 5th July 2018 .. 


Collector, Yavatmal. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ५७. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक अका- १ - नप्राप - कावि -८ ९२-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , डॉ . राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , राळेगाव नगर पंचायतीच्या दिनांक २५ मे २०१८ रोजी घेण्यात 
आलेल्या उपाध्यक्ष पदाचे निवडणुकीमध्ये, खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ.क्र . निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव शेरा ( जर जागा राखीव 

कोणासाठी ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


असेल तर , 


१ 


सौ 


सुषमा प्रविण शेलोटे 


निरंक 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


दिनांक ५ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै १९ -२५ , २०१८ / आषाढ २८ - श्रावण ३, शके १९ ४० 


९ 


HTT 9-37 ( 37841.) ( 37.f.g.). F. FI . 27., 31. 55.46 . 


BY COLLECTOR 

ORDER 


No. Ak - 1 -MCA - W . S. -892-2018 . — 


In exercise of the power vested in me under Section 51- A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats (Vice President Election ) Rules 1981, 1, Dr. Rajesh Deshmukh , Collector, Yavatmal hereby publish the 
name of the person who has been declared elected as Vice Presidentof the Nagar Panchayat, Ralegaon in the election 
held on 25th May 2018 as below . 


SCHEDULE 


Sr. 


Name of the Vice President 


No. 


elected 


Remarks (Whether the seat is 
reserved and if so for whom ) 

( 3 ) 


( 1) 


(2 ) 


1 


Sushama Pravin Shelote 


Nil 


Yavatmal : 


Dr. RAJESH DESHMUKH , 


Dated the 5th July 2018 . 


Collector, Yavatmal. 


34.-565-37–3 ( 9& 99). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


